महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः कअनि-११२३/प्र.क्र.६४/१४-ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : - १० ऑगस्ट, 2023. 


शासन आदेश 


श्री.पदम मो.परदेशी, कक्ष अधिकारी, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांची सामान्य प्रशासन 


विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्य सेवा हक्क आयोग, औरंगाबाद या कार्यालयातील “कक्ष अधिकारी” या 


पदावर प्रथमत: ३ वर्ष कालावधीसाठी खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती 


करण्यात येत आहे. 


31) 


श्री.पदम मो.परदेशी, कक्ष अधिकारी ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होतील त्या 
तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल, त्यानंतर ३ वर्षांनी प्रतिनियुक्‍तीच्या पदाचा 
कार्यभार सूपूर्द करुन ते त्यांच्या मूळ विभागात ज्या तारखेला रुजू होतील त्या तारखेला त्यांचा 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी समाप्त होईल. 


जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/सक्षम 
प्राधिकाऱ्यास राहील. 


जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे 
परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी 
स्वीयेत्तर नियोक्त्याने शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे. 


श्री.परदेश्ी यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत कमी तीन 
महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे 
परत येण्याची मुभा राहील. 


२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा.....इ.) नियम १९८१ मधीळ नियम ४० 


(परिशिष्ट दोन व तीन) मधीळ तरतुदी विचारात घेऊन सामान्य प्रशासन विभाग व शालेय शिक्षण व क्रीडा 


विभाग यांनी श्री.पदम मो.परदेशी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती ठरवाव्यात. 


३. श्री.पदम मो.परदेश्ी, कक्ष अधिकारी यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी शालेय शिक्षण व क्रीडा 


विभागामार्फत हाताळण्यात येतील. 


४. श्री.पदम मो.परदेशी, कक्ष अधिकारी यांना प्रतिनियुक्‍्तीवरील नियुक्‍ती स्वीकारण्यासाठी शालेय 


शिक्षण व क्रीडा विभागाने तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि-११२३/प्र.क्र.६४/१४-ब 


प्‌. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८१०१७०४१५४४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VINAYAK Sea tt moon 


2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b694941défa 
6ffe12c2ad5c605¢23, postalCode=400032, st=Maharashtr 


ra, 
serialNumber=174004518DCF8ACA2F592B0E3DB67D5 19F7D7899 
F46BEBFB7A9970706B2C9983, cn=VINAYAK BABURAO MANE 


Date: 2023.08.10 17:05:35 +05'30' 


(वि.बा.माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग व शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
३) सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग व शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
यांना विनंती करण्यात येते की, प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती नमूद केलेल्या आदेशाची एक 
प्रत या कार्यासनाकडे पाठविण्यात यावी. 
आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२. 
राज्य सेवा हक्क आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद. 
उपसचिव (लोकशाही दिन कक्ष), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
श्री.पदम मो.परदेज्ी, कक्ष अधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
(प्रशासकीय विभागामार्फत) 
८) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (का.१४ब). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


